महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या 
सांस्कृतिक कार्यक्रम व परिसंवाद आयोजनासाठी 
होणा-या खर्चास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. हिंसाअ ७०१९ (११ /प्र.क्र.२१०/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी यांचे पत्र क्र. मराहिंसाअ /१४९६/२०१९, 
दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासन संस्थांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी हिंदीच्या 
प्रचार-प्रसारासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवित असते. याच्या अंतर्गत हिंदी भाषा आणि 
साहित्याच्या विकासासाठी वेगवेगळे चर्चासत्र, परिसंवाद, संगोष्ठी वगैरे कार्यक्रमांचे आयोजन 
करण्यात येते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या सहयोगाने भाषा व 
साहित्याचा प्रचार-प्रसार करण्याच्या हेतूने विविध कार्यक्रमांचे, विविध ठिकाणी आयोजन 
करण्यात येणार आहे. त्याकरिता होणा-या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या सहयोगाने भाषा व 
साहित्याचा प्रचार-प्रसार करण्याच्या हेतूने कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी होणा-या रुपये 
४,९०,०००/- (रुपये चार लाख नव्वद हजार फक्त) इतक्या खर्चास खाली नमूद केलेल्या 
तपशीलाप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


तक्‍ता-अ 
सांस्कृतिक कार्यक्रम/संगोष्ठी/परिसंवाद आयोजनासाठी खर्चाची बाबवार विगतवारी 
एकूण प्रस्तावित खर्च 
गति १४ सप्टेंबर, २०१९ | २८ सप्टेंबर, २०१९ 
०१९ 
तपशील काव्योत्सव कविसंमेलन कविसंमेलन | एकूण 
भवन्स कल्चरल मुंबई सेंट पिटर्स स्कूल 
सेंटर (अंधेरी) मुंबई पांचगणी 
सभागृह भाडे नि:शुल्क २५,०००/- नि:शुल्क उपलब्ध | २५,०००/- 
ध्वनी, प्रकाश व रंगमंच उपलब्ध १०,०००/- १०,०००/- 
व्यवस्था 
कवि, व्याख्याते आणि २५,०००/- २०,०००/- २०,०००/- ६५,०००/- 
मान्यवर मानधन व 
प्रवासखर्च 
मानचिन्ह १५,०००/- १०,०००/- १५,०००/- ४०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंसाअ ७०१९ (११) /प्र.क्र.२१०/सां.का.४ 


५. | निमंत्रण पत्रिका आणि १०,०००/- १०,०००/- २०,०००/- ४०,०००/- 
बॅनर डिझाईन व छपाई 
६. | अल्पोपहार व चहापान १०,०००/- १०,०००/- २५,०००/- ४५,०००/- 
व्यवस्था 
७. | अकादमी सदस्यांची विग 1 | १५,०००/- १५,०००/- 
निवास व्यवस्था 
८. | फोटोग्राफी ७,०००/- ७,०००/- ७,०००/- २१,०००/- 
( छायाचित्रीकरण) 
९. | निवेदक मानधन ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/- ९,०००/- 
qo, | स्वागतासाठी पुस्तके व ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- १५,०००/- 
हॉल खरेदी 
११. | अंतर्गत प्रवास खर्च ५,०००/- ५,०००/- २०,०००/- ३०,०००/- 
१२. | संकीर्ण ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- १५,०००/- 
एकूण ८५,०००/- १,१०,०००/- १,३५,०००/- ३,३०,०००/- 
तक्‍ता-ब 
४ महाविद्यालयांमध्ये आयोजित कार्यक्रम 
"हिंदी मे रोजगार के अवसर" या विषयावर परिसंवाद/कार्यशाळा आयोजनासाठी खर्चाची 
बाबवार विगतवारी 
एकूण प्रस्तावित खर्च 
नियोजित ठिकाण आणि महिना 
हाता कोणत एम.एम.पी. महर्षी दयानंद 
ae es ida, aida, शाह महिला | कॉलेज, परेल | एकूण 
चर्चगेट कांदिवली ames 
माटुंगा 
सप्टेंबर सप्टेंबर ऑक्टोबर । नोव्हेंबर 
१. । सभागृह भाडे | नि:शुल्क नि: शुल्क नि: शुल्क नि: शुल्क 
२. ध्वनी, प्रकाठा व ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- २०,०००/- 
रंगमंच व्यवस्था 
3. कवि, व्याख्याते १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/- ४०,०००/- 
आणि मान्यवर 
मानधन व 
प्रवासखर्च 
v. मानचिन्ह ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- 20,000/- 
च्‌. निमंत्रण पत्रिका ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- २०,०००/- 
आणि बॅनर 
डिझाईन व 
छपाई 
&. अल्पोपहार व ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- २०,०००/- 
चहापान 
व्यवस्था 
(७9. फोटोग्राफी ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- २०,०००/- 
(छायाचित्रीकरण) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंसाअ ७०१९ (११) /प्र.क्र.२१०/सां.का.४ 


८ स्वागतासाठी २,५,००/- २,५००/- २,५००/- २,५००/- | १०,०००/- 
पुस्तके व शॉल 
खरेदी 
९. संकीर्ण २,५,००/- २,५००/- २,५००/- २,५००/- १०,०००/- 
एकूण ४०,०००/- ४०,०००/- ४०,०००/- ४०,०००/- | १,६०,०००/- 
प्रति कार्यक्रम खर्च रुपये | ४०,०००/- 
४ कार्यक्रमांसाठी खर्च रुपये | १,६०,०००/- 
२. उपरोक्त एकूण खर्च रु. ४,९०,०००/-(अक्षरी रु. चार लाख नव्वद हजार फक्त) मागणी 


क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती यांचे प्रचालन, (०८) (०१) हिंदी 
अकादमी (२२०५ १६८८) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० 


च्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. 


यासाठी, सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी यांना 


नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. 


प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर खर्चास संदर्भ क्र. ३ मध्ये नमूद वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/विनियम भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ उपविभाग 3, नियम २७ (२) (अ) नुसार 


तसेच सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/ 
अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, २०१९ मधील परिच्छेद क्र. ७, १४, १५ आणि १६ ची पूर्तता होत असून 


उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील उर्वरित अटी या प्रकरणी लागू होत नाही. 


द. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०९१११८१९१७६९२३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


मंत्रालय, मुंबई 


मंत्रालय, मुंबई 


Prasad Mahadeo &' 


254. 74d, 
82e214fc4dOcfaccae 


Mahajan 


laharashtra, ou=Tourism And 
ostalCode=400032, 


'0856345547bb470a3e70655baa 


serialNumber=b8ea3f1 827aabafa30caec97c98f4c964385 1¢3a3 


2cfal 1a13f635fcObead: 


Jac3, cn=Prasad Mahadeo Mahajan 


, cn=Pra: 
Date: 2019.09.13 16:16:20 +05'30" 


(प्रसाद म. महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


. सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंसाअ ७०१९ (99) /प्र.क्र.२१०/सां.का.४ 


९ 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


